भूमि अभिलेख विभागासाठी ६०० GNSS 
Rovers, Controllers व Post Processing 
Software खरेदी करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-राभूअ-२०१६/प्र.क्र.५४/ल-१. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- 
१ 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांकः रा.भू.२०१४/प्र.क्र.२४३/ल-१, दि. 24.99.2098 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:रा.भू.अ-२०१६/प्र.क्र.५४४/ल-१,दि. ३०.०३.२०१७. 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक: रा.भू.अ-२०१६/प्र.क्र.५४/ल-१, दि.२८.०६.२०२३. 

जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचकडोल क्र.पु.मो. १८५/६/२०२३, 
दि.१२.०५.२०२३ चा प्रस्ताव. 


वट ७ i व्र 


प्रस्तावना 

वाचा क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये भूमि अभिलेख विभागासाठी १६९२ ई.टि.एस. मशिन खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तदनंतर वाचा क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ६१.१४ कोटी 
CORS Rovers आणि रु. १५.०० कोटी ई.टि.एस. मशिन खरेदी करणेसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. याबाबत जुले,२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 
र.रु.६०.०० कोटी इतका निधी GNSS Rovers, Controllers व Post Processing Software खरेदी 
करण्यासाठी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार र.रु. ६०.०० कोटी इतका निधी 
जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भूमि अभिलेख विभागासाठी GNSS Rovers, Controllers व Post Processing Software खरेदी 
करण्यासाठी पुरक मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला र.रु.६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी 
फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. राज्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयातील GNSS Rovers, Controllers व Post Processing 
Software खरेदी करण्यासाठी र.रु.६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी waa) इतका निधी प्राप्त होणाऱ्या 
देयकानुसारच आहरित करून खर्च करण्यात यावा. 

२. वर्षाअखेर कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही. चाळू आर्थिक वर्षातील वितरीत निधी अखर्चित 
राहिल्यास तो दि.३१.०३.२०२४ रोजी शासनास समर्पित करणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदर खर्च करताना वित्त विभागाने निधी वितरणाच्या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार 
कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 

४. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. सी. १. जमीन महसूल १०३ (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख (२०२९ 
०४२२) १३-कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजुर अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ-२०१६/प्र.क्र.५४/ल-१. 


५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांनी सदर निधी आहरित करून 
संबंधितांना देयके अदा करण्याची कार्यवाही करावी. प्रस्तुत निधीबाबत आर्थिक व भौतिक अहवाल उपयोगिता 
प्रमाणपत्रासह शासनास पाठवावा. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२२/व्यय-१०, दि.११.१०.२०२३ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२९१४४९२५१४१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 

S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d74 

RAG H U N AT H 9629970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C5917E56BODAS5 16AB259D846D5 16CB0584DC 
ESE9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY 

BA N KA R RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2024.01.29 14:49:41 +05'30' 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई. 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.रा) पुणे. 

१३.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई/नागपूर. 

१४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई/नागपूर. 

१५.कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६.कक्ष अधिकारी (व्यय-१०/अर्थ-६)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवडनस्ती (ल-१). 


on SG mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


